वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती - श्री. ल. म. 
डोनीकर, भाषा उप संचालक (विधी), भाषा 
संचालनालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः भासंवै २०१९/प्र.क्र.१४१/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - भाषा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.१४५/ 
१९४५/चौदा, दि.१० ऑक्टोबर, २०१९ 


ज्ञापन : 

संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना त्यांच्या क्र. वैखप्र २०१९/प्र.क्र.१४५/१९४५/चौदा, दिनांक 
१०.१०.२०१९ च्या संदर्भात कळविण्यात येत आहे की, श्री. ल. म. डोनीकर यांना कर्करोग या गंभीर आजारावर 
त्यांनी टाटा मेमोरीअल रुग्णालय, या शासनमान्य खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या वैद्यकीय उपचारांसाठी झालेल्या 
रुपये ३,९२,१७३/-(रुपये तीन लाख ब्याण्णव हजार एकरी त्र्यहात्तर फक्त) एवढया वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस या 
ज्ञापनान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. श्री. डोनीकर, भाषा उप संचालक (विधि),भाषा संचालनालय, मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ मधील तरतूदीनुसार शासनमान्य खाजगी रुग्णालयात झासनाने विनिदिंष्ट 
केलेल्या ५ गंभीर आजारांपैकी एक असलेल्या आजारावर उपचार घेतले असल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय दिनांक १६.११.२०११ व शासन निर्णय दिनांक १६.३.२०१६ अन्वये वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय 
ठरत आहे. 

३. श्री. डोनीकर, भाषा उप संचालक (विधी), यांनी त्यांना उद्भवलेल्या गंभीर आजारावर झालेला 
वैद्यकीय खर्चाचा तपशिल व खालीलप्रमाणे आहे. 

(रक्‍कम रुपये) 


अ.क्र नाव कालावधी तपशिल प्रत्यक्ष खर्च ।अनुज्ञेय रक्‍कम 


णि श्री. ल. म. डोनीकर, | दि.०२.०५.२०१९ ते रुग्णालयातील २,२३,५९५ ।२,२३,५९५ 
भाषा उप संचालक ।दि.३१.०७.२०१९ ।उपचार व औषधे 
(विधी), 


दि.३१.०७.२०१९ ते रुग्णालयातील १,६८,५७८ ।१,६८,५७८ 
दि.०८.०८.२०१९ ।उपचार व औषधे 


एकूण ३,९२,१७३  |२३,९२,१७२३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः भासंवै २०१ ९/प्र.क्र.१४१/आस्था-२ 


४. सदरचा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या "२०५२ सचिवालयीन 
सर्वसाधारण सेवा,०९०, सचिवालय (००(०२) भाषा संचालक (अनिवार्य) (२२५२ ५०६३)-०१, वेतन" या 
लेखाशिर्षातील आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

षु. सदर ज्ञापन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.वैखप्र २०११/प्र.क्र.३३३/११/राकावि- 
२, दिनांक १६.११.२०११ व झासन निर्णय क्र.वैखप्र २०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२,दिनांक १६.३.२०१६ अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशाकीय विभाग प्रमुखांना देण्यात आलेल्या अधिकरान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०२२१७०८१०१६३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH 


M AN G E S H PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PARSHURA PARSHURAM KUDTARKAR, 


= IN, S = Maharashtra, O = 
M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR bite 20191023 13:10:50 
+05'30' 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा महाराष्ट्र राज्य १/२,मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (भाषा संचालनालयामार्फत) 

संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

श्री. ल.म.डोनीकर, भाषा उप संचालक (विधी),भाषा संचालनालय, मुंबई 


Cc “७ A OO 


५. निवडनस्ती (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


